विभागीय उपआयुक्त, राउशु, अमरावती व 
विभागीय उपआयुक्त, राउशु, नांदेड या 
कार्यालयासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी 
आणि नियंत्रक अधिकारी घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. बीजीटी-१०२१/प्र.क्र.९६/राउशु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २५ ऑगस्ट, २०२२. 


संदर्भ 9) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.इएसटी-१०२१/प्र.क्र.९६/राउश्ु-१, 
दि.०५.०१.२०२२. 
२) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाचे पत्र क्र.लेखाशाखा/का.क्र.१३/ 
डीडीओ कोड/ २०२२-२३/२२, दि.२१.०७.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

शासन निर्णय, दि.०५.०१.२०२२ अन्वये राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील नागपूर व 
औरंगाबाद या प्रादेशिक विभागांचे विभाजन करुन अनुक्रमे अमरावती व नांदेड हे दोन नवीन 
प्रादेशिक विभाग निर्माण करण्यात आले असून, सदर विभागांसाठी प्रत्येकी १९ प्रमाणे ३८ नियमित 
पदे व बाह्ययंत्रणेद्वारे प्रत्येकी २ प्रमाणे ४ पदे अशी एकूण ४२ नवी पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. 
तसेच, विभागीय उपायुक्‍त, राज्य उत्पादन शुल्क, अमरावती विभाग, अमरावती व विभागीय 
उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, नांदेड विभाग, नांदेड यांना “प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख” म्हणून 
घोषित करण्यात आले आहे. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाने नव्याने निर्माण केलेल्या 
विभागीय उपआयुक्त, Usy, अमरावती व विभागीय उपआयुक्त, wey, नांदेड या दोन 
कार्यालयातील लेखा अधिकारी यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून व विभागीय 
उपआयुक्त यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्याची विनंती केली आहे. त्यानुषंगाने, 
विभागीय उपआयुक्त, राउशु, अमरावती व विभागीय उपआयुक्त, राउझु, नांदेड या कार्यालयातील 
लेखा अधिकारी यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून व संबंधित विभागीय उपआयुक्त, 
राज्य उत्पादन शुल्क यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम १५ (३) व १५६ मधील तरतुदीनुसार नव्याने 
निर्माण करण्यात आलेल्या विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, अमरावती व विभागीय 
उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, नांदेड या कार्यालयांतील लेखा अधिकारी यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, संबंधित विभागीय उपआयुक्त, 
राज्य उत्पादन शुल्क यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर अधिकार 
वित्तीय बाबींपुरतेच मर्यादित राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-१०२१/प्र.क्र.९६/राउशु-१ 


२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौ.सं.क्र. १६७/२२/कोप्र-५, दि.११.०८.२०२२ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०८२५१५११३६८०२९ असा आहे. 
सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sandeep Gorakhnath Dhakane 
‘=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


Sandee p Gorakhnath Pesan postalCode=400032, st=Maharasht 


ra, 
2.5.4.20=418588839686584ca25060bf57af23a44732 


34ebcc421d084d8890fc37c8f673, cn=Sandeep 
D h a ka ne Gorakhnath DI 


hakane 
Date: 2022.08.25 15:18:05 +05'30' 


(संदिप ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 
२) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
) 

) 


विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, अमरावती / नांदेड, 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

५) कक्ष अधिकारी (कोप्र-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६) निवडनस्ती (राउशु-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


